मंत्रालय उपाहारगृहामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा 
महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) 
क्रमांक: आस्था २०२०/प्र.क्र.२१६/२०/मंउका 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ जानेवारी, २०२१ 


परिपत्रक 


मंत्रालय उपाहारगृहामार्फत मंत्रालयातील सर्व कर्मचाऱयांना खानपान सेवा पुरविण्यात येते. मंत्रालय 
मुख्य इमारत व विस्तार येथे सदर सेवा पुरविण्यात येते. मंत्रालय हे राज्याचे मुख्यालय असून इतर राज्य शासकीय 
कार्यालयातून अधिकारी/ कर्मचारी हे शासकीय कामासाठी तसेच अभ्यागत ग्रामीण भागातून तक्रारी/ गाऱ्हाणी /अर्ज 
घेऊन येतात. मंत्रालयातील मुख्य इमारतीच्या छन्न मार्गात (Corridor) शासकीय अधिकारी व कर्मचारी तसेच अभ्यागत 
हे कोणत्याही वेळी चहा पितांना आढळतात. सदर बाब कार्यालयीन शिस्तीशी सुसंगत नाही तसेच त्यामुळे शासनाची 
प्रतिमा मलीन होते. यास्तव शासकीय अधिकारी व कर्मचारी तसेच अभ्यागत यांना यापुढे GA मार्गात (Corridor) चहा 
उपलब्ध करून देण्याऐवजी ट्रे सर्विस द्वारे चहा पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


२. मंत्रालय उपाहारगृहामार्फत ३ रा मजला व ६ वा मजला येथून ट्रे सर्विसव्दारे चहा पुरविण्यात येईल. चहा 
पुरविण्याची वेळ ही सकाळी ९.३० ते १०.३० व दुपारी ३.०० ते ४.०० अशी राहील. मात्र मुख्य उपाहारगृहात ही वेळ 
पूर्वीप्रमाणे ९.३० ते ११.३० तसेच दुपारी ३.०० ते ६.०० अशी राहील. 


३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०१०५१७१४०१०८०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Surendra Lokappa Ambilpure 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GENERAL ADMINISTRATION 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st 1313511 


tra, 
2.5.4.20=87a9b9cObdf0865d6c469865a283b4e6c3de3eeb3af3732b96fF45fa5 
26, 


Ambilpure soem 
(सु.लो. अंबिलपुरे) 
महाव्यवस्थापक, 
मंत्रालय उपाहारगृहे 
प्रति, 
१) सर्व मंत्रालयीन विभाग 
२) व्यवस्थापक, मंत्रालय उपाहारगृह, मुंबई 
मंत्रालयातील मुख्य इमारतीच्या छन्न मार्गात (Corridor) चहा उपलब्ध करून न देण्याच्या सूचना 
संबंधित कर्मचाऱ्यांना दयाव्यात. 
प्रत: 


१) अ.मु.स (सेवा) यांचे स्वीय सहाय्यक , मंत्रालय , मुंबई 
२) उपसचिव (उपाहारगृहे) यांचे स्वीय सहाय्यक यांचे माहितीकरीता अग्रेषित 


